जि. भंडारा येथील भारत निवडणूक आयोगाचे ECI 
EVM गोदाम, मौजे पलाडी, ara जि. भंडारा येथे 
स्थापित करण्यात येणाऱ्या मतमोजणी केंद्राच्या 
अनुषंगाने मतमोजणीची व्यवस्था करण्याबाबतची कामे 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
झासन निर्णय क्र.सीईएल-२०२४/प्र.क्र.३२४/२४/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक -: २२ मार्च, २०२४ 
वाचा :- १) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१७/आस्था/सानि/कावि-२३३/२०२४, दि.२२.०३.२०२४ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 


शासन निर्णय :- 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा कार्यालयाकडून जि. भंडारा येथील भारत 
निवडणूक आयोगाचे ८७ EVM गोदाम, मौजे पलाडी, ता.व जि. भंडारा येथे स्थापित करण्यात येणाऱ्या 
मतमोजणी केंद्राच्या अनुषंगाने मतमोजणीची व्यवस्था करण्यासाठीचा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 
अंदाजपत्रक छाननी करुन तांत्रिक सहमतीसह एकुण रु.१,८६,६६,९१३/- (रुपये एक कोटी शाहाएऐंशी लाख 
सहासष्ट हजार Awal तेरा फक्त) इतक्या किमतीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रशासकीय मान्यतेस्तव या 
कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. 


२. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे 
विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजीत किमत 


षि जि. भंडारा येथील भारत निवडणूक आयोगाचे EC] EVM गोदाम, मौजे | रु.१,८६,६६,९१३/- 
पलाडी, ता.व जि. भंडारा येथे स्थापित करण्यात येणाऱ्या मतमोजणी 
केंद्राच्या अनुषंगाने मतमोजणीची व्यवस्था करणेबाबत 


३. वरील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.१,८६,६६,९१३/- (रुपये एक कोटी शहाएऐंशी लाख 
सहासष्ट हजार Tal तेरा फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

a. वरीलप्रमाणे करण्यात येणाऱ्या जि. भंडारा येथील भारत निवडणूक आयोगाचे EC] EVM गोदाम, मौजे 
पलाडी, ता.व जि. भंडारा येथे स्थापित करण्यात येणाऱ्या मतमोजणी केंद्राच्या अनुषंगाने मतमोजणीची 
व्यवस्था करण्याबाबतची कामे कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक 
तत्त्वांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण होतील याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

0. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून काम 
लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

०. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

५. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीईएल-२०२४/प्र.क्र.३२४/२४/३३ 


8. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

.. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

9. दुरुस्तीकरीता आवश्‍यक असलेल्या वस्तु या भाड्याने घेण्यात याव्यात की खरेदी करण्यात याव्यात 
याबाबत तुलनात्मक विचार करुनच कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच भाड्याने घेतलेल्या वस्तु पुढील 
निवडणूकीकरीता वापरण्यात येणार किंवा कसे व खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तु मुदत संपल्यानंतर 
त्याचे निर्लेखन करुन येणारी किंमत शासकीय SA जमा करण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत मान्यता ही वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ 
मधील मुद्दा क्र. ३ अन्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७१/इमारत-३, दि.२२.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३२२१८०५३७५६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YOGESH MAHADEO GOSAVI 


YOGESH is 
MAHADEO GOSAVI istic cits ल 
(योगेश गोसावी) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति: 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,भंडारा 
प्रत - 


महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखा व अनुज्ञेय) नागपूर. 
महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा), नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नागपूर विभाग 
५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, भंडारा 

६. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, भंडारा 

७. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


